अखिल भारतीय da शिक्षण परिषदेने दिलेल्या 
मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून 
नवीन अभियांत्रिकी महाविद्यालय कायम 
विनाअनुदानित तत्वावर सुरु करण्यास शासन 
मान्यता देण्याबाबत... 

देवी महालक्ष्मी कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग अँड 
टेक्नॉंलॉजी, टिटवाळा, जि.ठाणे 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.मान्यता-२०२४/प्र.क्र.१२९/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०५ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा : उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२४/प्र.क्र.१२९/तांशि-४, 
दि.०९.०७.२०२४ 


शासन शुध्दीपत्रक :- उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेत व शासन निर्णयात 
संस्थेच्या नावापुढे दर्शविलेला “श्री” हा शब्द वगळण्यात येत आहे. 


२. हे शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०८०५१६५६३४७००८ 
असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


SHAHAJAHAN 
SHAKUR MULANI 


(TSTSS मुलाणी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


) मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, मुंबई (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 
४) कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
) 
) 


संबंधित महाविद्यालय (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
६) निवडनस्ती/तांशि-४ 


